कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
यंत्रणेतील oer विकास, रोजगार व 
उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी ( गट-ब) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या-२०२१. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग 
क्रमांक : कौविउ-२०२०/प्र.क्र.७०/प्रशा-२ (रोजगार) 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दालन क्र.२०४, २ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १६ सप्टेंबर, २०२१. 


संदर्भ:- शासन आदेशा समक्रमांक दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२१. 

शासन आदेशा :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये श्रीमती सिमा रा.खिरोडकर, कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, (गट-ब) वर्धा यांची इतर मागास बहूजन कल्याण 
विभागाच्या आस्थापने वरील महात्मा ज्योतिबा Hed संशोधन संस्था (महाज्योती),नागपूर येथील 
“निबंधक” या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली होती. सदरचे आदेश रद्द 
करण्यात येत आहेत. 
२. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनीयमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील ४(४) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार 
प्रशासकीय/स्व-विनंती बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने कौशल्य 
विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन 
अधिकारी, गट-ब खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची स्व-विनंतीने बदली त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या कार्यालयात करण्यात येत आहे :- 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव | सध्या कार्यरत असलेले कार्यालय बदली करण्यात आलेले कार्यालय 


क्र 
१ २ 3 8 

कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्डान अधिकारी, गट-ब 
णं श्रीमती सिमा कौडल्य विकास, रोजगार व जिल्हा alates विकास, रोजगार व 


रा.खिरोडकर उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, वर्धा उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, वाशिम 


३. उपरोक्त बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी 
त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करून त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी 
तातडीने रूजू होण्यास कळवावे. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी 
विहित कालावधीत रूजू व्हावे व पदभार स्विकारल्याचा अहवाल आयुक्‍त, कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः कौविउ-२०२०/प्र.क्र.७०/प्रशा-२ (रोजगार) 


४. तसेच, स्व-विनंतीने बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याकरीता 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून 
काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधीळ नियम २८ नुसार पदग्रहण अवधी 
अनुज्ञेय असणार नाही. 


uy, सदर झछासन sea महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७/.॥१0११9॥॥॥9.900.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२१०९१६१४४५२५८४०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


° Digitally signed by Santosh Vithal Rokad 
S t h V t h | DN: c=IN, o=Maharashtra State Skill Development Society, 
ANTOSNI VITAL ८ मकान या 
2.5. =e 
Je 
I f4a9abe84c70de989¢3669424c1 2b6cadcb583d 
(0 a e 500fe489ce8727916e0bb« Rokad 
Date: 2021.09.16 14:46:35 +05'30' 


(संतोष रोकडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. मा. राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

४. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई 

५. संबंधित उप आयुक्‍त , कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालयामार्फत) 

६. संबंधित सहायक आयुक्‍त , कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (कौडल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता SYA AAA) 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई (कौशल्य 
विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयामार्फत) 

८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी (कौठल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता SYA AAA) 

९. संबंधित अधिकारी (plated विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुकक्‍तालयामार्फत) 

१०.महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) नागपूर 

११.इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग, मंत्रालय,मुंबई ३२. 

१२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


